महाराष्ट्र शासन 


क्र.कृषिआ-२८२३/प्र.क्र.२४८/१६-ओ 

कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास 

व मस्त्यव्यवसाय विभाग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२३ 


विषय:- बीड येथे कृषी भवन बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


संदर्भ :- 9) कृषि आयुक्तालय पत्र क्र.मृदस/मृद-७/बीड/शेतकरीभवन/७७६३/२०२२, 
दि.२८.०२.२०२२. 
२) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड यांचे पत्र क्र. कृषीसंकुल/४२१०/२३, 
दि.११.०९.२०२३. 
३) कार्यकारी अभियंता,सा.बां.वि. बीड यांचे पत्र जा.क्र./४४४१, दि. ११.०९.२०२३. 
४) संचालक, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन यांचे पत्र क्र.कृआ/मृद-७/ 
बीड/कृषीभवन/२९७७०/२०२३, दि. १२.०९.२०२३. 


ज्ञापन :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ ते ४ येथील पत्रांन्वये बीड येथे कृषि भवन इमारत बांधकामासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 


२. बीड येथील कृषि विभागातील जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय आणि अधिनस्त 
आठ कार्यालये धानोरा रोड, पालवन चौक येथे कृषि विभागाच्या प्रक्षेत्रावर सद्य:स्थितीत कार्यरत 
आहे. याच प्रक्षेत्रावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड यांनी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
बीड कार्यालय आणि त्यांच्या अधिनस्त १० कार्यालयांकरीता एकत्रित कृषि भवन इमारत बांधकाम 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


३. बीड येथे कृषि भवन बांधकामासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड 
यांनी रु.१४९०.००/- लक्ष (अक्षरी रुपये चौदा कोटी नव्वद लाख फक्त) चे अंदाजपत्रक सादर केले 
आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि.२५.०९.२०१९ रोजीच्या झासन निर्णयान्वये रु.१५ कोटी 
पेक्षा कमी किंमतीच्या इमारतींच्या कामांना उपभोक्ता विभागामार्फत प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी 
क्षेत्रीय मुख्य अभियंता यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी रु.१४९०.००/- लक्ष एवढ्या किमतीच्या ढोबळ 
अंदाजपत्रकास प्रपत्र-अ नुसार तांत्रिक मंजुरी प्रदान केली आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कृषिआ-२८२३/प्र.क्र.२४८/१६-अओ 


४. त्यानुसार प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त (कृषि) यांनी शासनास सादर 
केला आहे. आयुक्‍त (कृषि) यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार बीड येथे कृषि भवन इमारत 


बांधण्याकरीता रु. १४९०.०० लक्ष इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे. 


५. प्रस्तावित कामाचे वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन पुढीलप्रमाणे राहील. 


आर्थिक वर्ष अपेक्षित खर्च (रु.लक्ष) | सुरू असलेल्या इतर | एकूण मंजूर तरतूद 
कामांसाठी आव्यक | (रु.लक्ष) 
तरतूद (रु.लक्ष) 

२०२३-२४ ५००.०० लक्ष 10 co of 

२०२४-२५ ५००.०० लक्ष (या ee Gl 

२०२५-२६ ४९०.०० लक्ष fo fo 

एकूण १४९०.०० लक्ष ‘eH foo 


६. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या राहून देण्यात येत आहे,- 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत THR 

वास्तुविशारदांकडून मंजुरी घेऊनच करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 

करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि.१०/०१/२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 

यावी. 

इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय .बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२ 

दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ई) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


७. सदर कामाची सुरुवात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून होईल. 


८. सदर कामासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.एच-०८, ४०५९ ३०९२ या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध 
असलेल्या मंजूर नियतव्ययातून अर्थसंकल्पित करुन भागविण्यात येईल. 


९. प्रस्तुत मान्यता वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग पहिळा, उपविभाग-पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कृषिआ-२८२३/प्र.क्र.२४८/१६-अओ 


बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद १३४ अंतर्गत तसेच नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.११ 


जून, २०१८ तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय दि.२५.०९.२०१९ अन्वये 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


qo. 


प्रस्तुत ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०९१३१५३९२४४५०१ असा आहे. हे 


ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
SARITA RISHI ck eooenneT rene 


2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c03e3e9c 


B A N D E KA R e591f826d8193080c68a08b8, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=E40A063B6B4E8F 59F91F350AA6FEC292A5 


SDB5BF8829C64D6C44E00A701CDAAC, cn=SARITA RISHI 
D ) E S H M U K H BANDEKAR DESHMUKH 
Date: 2023.09.13 15:43:45 --05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अप्पर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम,विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

उप सचिव (अर्थसंकल्प), कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

संचालक (मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड 

विभागीय कृषि सह संचाळक, औरंगाबाद 

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड 

कोषागार अधिकारी, बीड 

निवड नस्ती/१६ए 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


AY = -र्‍्च्भा र 


Pe 


Construction of Krushi Bhavan Administrative Building for Agricultural Department at Beed Tq. & Dist. Beed 


RECAPITULATION SHEET 


Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 
etc.) 


Particulars of Item 


Component Total 
Wise र 
1.2 000 न ee टा स र टली 
a) Building Proper (Builtup Area - Sqm) oe जककनितीनल्य कनी 
ळा ता वा Cd Or 
[istFloor SiS |r| 
fos = ee ee 
[___[)FuclGasPipine शण SCC | 
I.No.51.112 (K) P.No. 276-277 PMs 
[__|a)Rain/ Roof Water Harvesting [कक S0_—*| Sam | 1 कळा. 
[Solar RooFTop ७00०७०० fT [OP es कळ 
[__[)RampforHandicsps SSS] | OCP PCS | 


[|p Furniture 80% of Arca on @@) 2 
a SS 


Water Supply & Sanitary Works | 5% of (a(i)) 5% Sub Total (2) 2426514.00 
Electrification 0. 2. 0 य क्त 
al ee तात Be of) ee 


2 


ae : 
oad 
त ककवन 
लगा ea 
७ 
i) Compound Wall & Gate 

a ळळ 
क ee eS [0000.0 
a ae ee 

ES eee 

a a 

sree 
ee ae ee त्ना roo0000 00 
| ह x) Dismantling Old Structure ar eee 

xi) Kerbing Paving Block and Other Works a 1.0 “20 3S: 1000000.00 
ee 
an [Ft Tota 8) = तळ 


oo 


& 
पप 
2 
९१ 
y 
ढ़ 
n 
or 


he 


i 
च 
ci oO 
रति 
ऱ्य 


Particulars of Item 


OPTIONAL ITEMS 
i) Underground Water tank for R/W 
Harvesting (Cum) 


ii) Water Main Storage and pump house, 


iii) Air Conditioning 


C 


(ह 

S 
ac) 
क 
9 
— 
शी 

ऱ्टै. 
o 
ey 
Q 
० 
प 


ee Engineer, 
yen Division, Beed 


uve अधिक्षक 
बीड-४३१९२३> 


v) External Toilets ae 
vi) AB Room, Area lighting, pumps, 

Generator ete. 

vii) C.C.T.V. ae 
PROVISIONS | | 
i) Contingencies ez 
ii) Green Building aw 
li 
aa 
iv) Labour Insurance Charges ae 
(1) Bldg. Proper Cost Rs. 
(ID Elect Work Rs. 
(Ii) Water Supply = Rs. 
(IV) For (1) + (ID) + (II) = Rs. 


TPC - Area (as per "a") 
100405599.00 


Rs. 


ee 


ele oor 
७७ ७ 


Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 


rm 
~ 


rm 


! पां 
wn 


4% 


काळ्या 


1 


/Sqm 
/Sqm 
/Sqm 
/Sqm 


/Sqm_ 


Component 


10000000.00 


Sub Total (C 
Cost Project (P) = A+B+C 


18800000.00 
18014822.00 | 


14161779.00 
11801482.00 


ub Total (D 
Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D 


ea ee 


30921060.00 
148935882.00 
149000000.60 


' 


nically Approved 
PRs, 141.90, 00, ८००८ 
fin Words टप) 65D 
nine By (५८५, ants (atts 


a OY 
pe 


‘% 


npeammuentts oat 
oh, डर 


nief Engineer 


८१३४४४७१६8 Weta B18 


| 


Executive Engin =e, Pa 
P.W. Division, Bbed” 


